प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे व रत्नागिरी येथे 
कंत्राटी स्वच्छता सेवेचा मोबदला अदा 
करण्यासाठी आलेल्या खर्चास कार्योत्तर 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु-२०१८/प्र.क्र.४२३/आ-३ अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु-२०१/प्र.क्र.४२३/आ-३ अ दि.१३ 
डिसेंबर,२०१८ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. संआसे/कंत्राटी स्वचछता सेवा/मुदतवाढ/टे-२/माआ/ /१९ दि.२८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना - 

प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे, पुणे आणि रत्नागिरी येथे कंत्राटी स्वच्छता सेवेचा मोबदला अदा 
करण्यासाठी आलेल्या खर्चास संदर्भ क्रमांक १ येथील दि.१३ डिसेंबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
कार्योत्तर मान्यता व स्वच्छता सेवेचा काळावधीस मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. तथापि प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय पुणे व रत्नागिरी येथे विहीत कालावधीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने 
त्याठिकाणी स्वच्छता सेवा पुरविणा-या कंत्राटदाराची नियुक्‍ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुर्वीच्या 
कंत्राटदाराकडून स्वच्छता सेवा करुन घेण्यास मुदतवाढ देणे आणि स्वच्छता सेवेचा मोबदला अदा 
करण्यासाठी अतिरिक्‍त संचालक, (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांचे कडून संदर्भ क्रमांक २ पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
स्वच्छता सेवेपोटी झालेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

प्रादेशिक मनोरुग्णाळय पुणे आणि रत्नागिरी येथे निविदा अटी शर्ती नुसार तेथील स्वच्छता 
सेवेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर स्वच्छता सेवा पुरविण्याकरीता नवीन निविदा प्रक्रीया सुरु 
करण्यात आली असून नवीन स्वच्छता सेवा पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराची नियुक्‍ती होईपर्यत सदर 
रुग्णालयातील दैनदिन स्वच्छता सेवा सुरु ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुर्वीच्या कंत्राटदाराकडून 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु-२०१८/प्र.क्र.४२३/आ-३ अ 


स्वच्छता सेवा करुन घेणे आवश्‍यक असल्याने त्याकरीता मुदतवाढ देणे आणि स्वच्छता सेवेचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुरविण्यात आलेल्या स्व्च्छता सेवेचा मोबदला अदा करण्यासाठी 
खालील TRA नमूद करण्यात आलेले आलेल्या खर्चास पुढील अटी शार्तीच्या अधिन राहून याद्वारे 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव संस्थेचे नांव स्वच्छता सेवेचा कालावधी स्वच्छता 
सेवेवरील खर्च 
१ प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार | माहे जानेवारी ते ३७,७५,१५५/* 
पुणे सेवा सहकारी संस्था, पूणे ३१ मार्च,२०१९ (३ महिने) 
(दरमहा रु. १२,५८,३८५/- प्रमाणे) 
३ प्रादेशिक मनोरुग्णालय, | मे.डी.एम.एंटरप्रायझेस वाशी, | माहे ऑक्टोबर, २०१८ ते ३१ मार्च, | ३४,३४,९७०/- 
रत्नागिरी नवी मुंबई २०१८ (६ महिने) 


(दरमहा रु. ५,७२,४९५/- प्रमाणे) 


एकूण रक्‍कम रुपये ७२,१०,१२५/- 


वरील TRA दर्शविण्यात आलेला स्वच्छता सेवेचा खर्च खालील लेखाशिर्षातून सन-२०१८-१९ या 
वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


(१) मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा- 
विषमचिकित्सा,११०-रुग्णाळये व दवाखाने,०५-पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना (०५) (०१) 
मनोरुग्णालये १३-कार्यालयीन खर्च (229002419) 


(२) मागणी क्र.आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 09- नागरी आरोग्य सेवा- 
विषमचिकित्सा,११०-रुग्णालये व दवाखाने,११०-६-पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना (०६) (०१) 
मध्यवर्ती रुग्णालये (२२१००२९१), १३- कार्यालयीन खर्च. 


३. प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे व रत्नागिरी येथील स्वच्छता सेवा पुरविणा-या सेवा पुरवठादारास 
सद्याच्या दराने सेवा पुरविण्यास दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत किंवा नविन कार्यारंभ आदेशाच्या दिनांका 
पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यापुढे स्वच्छता 
सेवेचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी नविन कंत्राटदाराची नियुक्‍ती होईल यादृष्टीने कार्यवाही 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/ २०१३/ 
विनियम भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, 2094 अन्वये वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामरु-२०१८/प्र.क्र.४२३/आ-३ अ 


उपविभाग एक मधील अ.क्र.६ नियम ४० अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१८२१०९६११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Rajendra केळ 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
S h a aa) | a O | 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77a 
d50aba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368f 
aa24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a443ee 


Kaurte 2 वाताच्या Kau 
( रा.शा.कौरते ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, (रुग्णालये राज्यस्तर) आरोग्य सेवा,संचालनालय,मुंबई 

४. अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य संस्थातामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) 

५. सहायक संचालक, (लेखा परिक्षा) आरोग्य सेवा पुणे 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ पुणे/ कोल्हापूर 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे/ रत्नागिरी 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ रत्नागिरी 

९. अवर सचिव.(अर्थसंकल्प) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


